कोवीड-१९ तपासणीसाठी राज्यातील एनएबीएल व 
आयसीएमआर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेतून 
आरटीपीसीआर तपासणीसाठी अधिकतम विक्री मुल्य 
निश्चित करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, 
१० वा मजला, मंत्रालय़, मुंबई ४०० ००१. 
शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.१२३/आरोग्य- ५ 
दिनांक : १६ मार्च, २०२२ 


) शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.१२३/आरोग्य- ५ दिनांक १३.०६.२०२०. 
) शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.१२३/आरोग्य- ५ दिनांक ०४.०७.२०२०. 
) शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.१२३/आरोग्य- ५ दिनांक ०७.०९.२०२०. 
) शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.१२३/आरोग्य- ५ दिनांक २४.१०.२०२०. 
) 
) 
) 


oC 


शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.१२३/आरोग्य- ५ दिनांक 98.92.2020. 
शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.१२३/आरोग्य- ५ दिनांक 39.03.2029. 
शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.१२३/आरोग्य- ५ दिनांक १४.१२.२०२१ 


£39) 


9 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र. १ मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयानुसार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था व एनएबीएल 
मान्यता प्राप्त खाजगी प्रयोगशाळांकडून कोवीड-१९ साठी असलेल्या आरटीपीसीआर तपासणीचे दर 
निश्चिती करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. यासमितीने तत्कालीन लॉकडाऊन 
परिस्थितीत मर्यादित साधन उपलब्धता लक्षात घेऊन, खाजगी प्रयोगशाळांशी चर्चा करून, खाजगी 
प्रयोगशाळानी आरटीपीसीआर तपासणीसाठी आकारावयाच्या दराबाबतचा अहवाळ झासनास सादर 
केला होता. त्यानुसार संदर्भ क्र. २ मध्ये नमूद शासन निर्णयानुसार आरटीपीसीआर चाचणीच्या कमाल 
दराबाबतचे दिनांक १३.०६.२०२०, ०४.०७.२०२०, ०७.०९.२०२०, दिनांक २४.१०.२०२० व दिनांक 
१४.१२.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेले दर दिनांक १४.१२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार अधिक्रमित करून याच शासन निर्णयानुसार आरटीपीसीआर चाचणीचे सुधारित 
अधिकतम दर निश्चित करण्यात आले होते. 


2] 


२. Ra बिगीन अगेन अंतर्गत राज्यातील औद्योगिक/औषध निर्माण संस्था सुरू झाल्या आहेत. तसेच 
परिवहन व्यवस्थाही सुरू झाली आहे. तपासणीसाठी आवश्‍यक रिएजंट्स, व्हीटीएम किट्स व पीपीई 
किट्स, आरएनए URERM fhe GeM पोर्टल वर अत्यंत माफक दरात उपलब्ध झाले आहे. तसेच 
एन ९५ मास्कचे कमाल दर देखील रू. १४/- ते रू. ४९/- पर्यंत निश्चित केले आहेत. आयसीएमआरने 


शासन निर्णय क्र. कोरोना_२०२०/प्र क्र.१२३/आरोग्य- ५ 
विविध उत्पादक कंपन्यांना मान्यता दिल्याने, उपलब्धता वाढली आहे. तसेच वाहतूक व्यवस्था सूरळीत 
झाल्याने वाहतूकीवरील खर्च देखील कमी झालेला आहे. परिणामी खाजगी प्रयोगशाळाना येणारा 
तपासणी खर्च कमी झाला आहे. राज्यात आयसीएमआर व एनएबीएलने मान्यता दिलेल्या 
प्रयोगशाळांची संख्या देखीळ मोठ्या प्रमाणात वाढलेळी आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन, 
आरटीपीसीआर चाचणीच्या दर कमी होणे आवश्‍यक होते. सदर बाब लक्षात घेऊन संदर्भ क्र. १ मध्ये 
नमूद शासन निर्णयानुसार गठित केलेल्या समितीने दरात सुधारणा करण्याबाबत निर्देशित करण्यात 
आले होते. या समिती सादर केलेला अहवाल शासनाने स्विकृत केला आहे. त्यानुसार आरटीपीसीआर 
चाचणीचे सुधारित दर निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यास्तव शासन आता 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

खाजगी प्रयोगशाळांनी कोवीड-१९ साठी आरटीपीसीआर तपासणीच्या दराबाबतचे संदर्भ शासन 
निर्णय दिनांक १४.१२.२०२१ मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयानुसार दर निश्चिती ही साथरोग 
अधिनियम, १८९७ नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निर्देशानुसार कायम ठेवण्यात येत आहेत. तसेच या 
शासन निर्णयाव्दारे RAT based on Immunofluoresencence / other technology requiring 
instruments for result generation या चाचणीचे दर राज्यात कोणत्याही खाजगी प्रयोगशाळेला या 
कमाल मर्यादेपेक्षा धिक दर आकारता येणार नाहीत. 


Ws अँन्टीजेन /अन्टीबॉडीज (ELISA / CLIA)/ gate, सीबी नॅटद्वारे तपासणीसाठी समितीने 
केलेल्या शिफारसीनुसार पुढीलप्रमाणे दर प्रस्तावित करण्यात येत आहेत. 


तपासणीचा प्रकार सुधारित दर आकारणी सर्व करांसहित (रूपयात) 

रुग्ण स्वत: तपासणी केद्रावरून | रुग्णाच्या घरी जाऊन 
प्रयोगशाळेत अथवा एकत्रित तपासणीसाठी नमुना 
तपासणीसाठी तपासणी नमुने घेतल्यास 
आल्यास घेतल्यास 

ELISA for SARS Covid-2 200/- 250/- 350/- 

Antibodies Test 

CLIA for SARS Covid-2 300/- 400/- 500/- 

Antibodies Test 

Rapid Antigen Test for 100/- 150/- 250/- 

SARS Covid-2 

RAT based on 150/- 200/- 300/- 

Immunofluoresencence 

/ other technology 

requiring instruments 

for result generation 

CBNAT /TRUNAT 1200 ji = oe ee] 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्र. कोरोना_२०२०/प्र.क्र.१२३/आरोग्य_ ५ 
संदर्भाधीन क्र. १ येथे नमूद दिनांक १३.०६.२०२० च्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्ती 


पुर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. सदर शासन निर्णय हा निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१७०१५७९८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Tanaji 
Dhondiram Saravane 

Date: 2022.03.16 17:35:42 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(तानाजी सरावणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-O 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


AD 


Cc Aw 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई/पुणे. 
१०) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
११) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 
१२) जिल्हा ated चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये (सर्व) 
१३) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये (सर्व) 
) 
) 
) 


ZN ६८६. <£0७ SE 


१४) मा. मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) मा. राज्यमंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवड नस्ती (आरोग्य-५)/नस्ती क्र. ५८/२०२० (आरोग्य-५) 


पृष्ठ३पैकी३ 


